महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम 2023 
मधील कलम १६३ (9) मधील सुधारणांची 
काटेकोरपणे अंमलबजाणी करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.विसआ-२०२४ /प्र.क्र. ५२/पं.रा.-४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: १० जुले,२०२४ 


वाचा-: १) सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्र .२, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ५, 


दि.२७ फेब्रुवारी २०२३ 
२) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र.१५) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४, दि.२३.०३.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा अधिनियम २०२३ नुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियमाच्या कलम १६३ मधील पोटकलम (१) नुसार “रस्त्यावर गुरे भटकू नये किंवा खाजगी 


अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांनी अतिक्रमण करू नये याबाबत शास्ती” मध्ये संदर्भिय क्र.२ च्या 


अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १६३ 


पोटकलम (१) मधील सुधारणा खालीलप्रमाणे: 


(अ) खंड (9) मधील पराकाष्ठा एक महिना मुदतीच्या कैदेची शिक्षा होईल किंवा पराकाष्ठा तीनी 


रुपये दंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील या मजकुराऐवजी एक हजार Weal 


रुपयापर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल. 


(ब) खंड (२) मधील पराकाष्ठा सहा महिने मुदतीच्या कैदेची शिक्षा होईल किंवा पराकाष्ठा पाचशे 


रुपये दंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील या मजकुराऐवजी पाच हजार रुपयापर्यंत 


असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) , जिल्हा परिषद यांनी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 


१६३ पोटकलम (१) मधील सुधारणां आपल्या जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी, ग्रामपंचायतीच्या/ग्रुप 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्र. विसआ-२०२४/प्र.क्र.५२/पं.रा.-४ 


ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणून द्यावी व उपरोक्त सुधारणांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करून 


घ्यावी. 


3. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१६१७२००३२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA 
MUNJA 
BHAROSE”* 
(व.मुं.भरोसे) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

३. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 

५. माहिती तंत्रज्ञान कक्ष ( ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, ASS पथ, फोर्ट, मुंबई-०१ 
६. निवडनस्ती, कार्यासन पं.रा.-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


